ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 

आझाद नगर पोलीस स्टेशन, मालेगाव गु. र. क्र. 
१८/२००८, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या रिट 
पिटीशन क्र.३९०६/२०२१ या प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदोर येथे दाखल 
याचिकेच्या न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०९२१/प्र.क्र.२०२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०६ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ८६/क्रिम.जन/२०२०/'अ* शाखा,दि. १३.०९.२०२१ 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५ 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७ 


शासन निर्णय:- 

आझाद नगर पोलीस स्टेहान, माळेगाव गु. र. क्र. १८/२००८ या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदोर येथे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. वैभव बगाडे 
त्यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा. उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदोर 

अ) प्रतिदिन सुनावणी फी - ४०,०००/- (रुपये चाळीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी - 4,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. वैभव बगाडे यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात 
येणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस-(००)(१०१), गुन्हा 
अन्वेषण आणि दक्षता २०५५, पोलीस (००) (०५) दहडतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर 
/ दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाली व्यावसायिक व विशेष सेवा” या उद्दिष्टाकरिता त्या त्या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०९२१/प्र.क्र.२०२/पोळल-१० 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दघ. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"५/.॥8॥॥/७59॥0[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१२४८५१३१२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb 
46cd241a604d42bb, postalCode=400032, st: hi 


GAIKWAD ण ee 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, आझाद नगर पोलीस स्टेशन, मालेगाव. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपुर . 
५. जिल्हा लेखा अधिकारी, पुणे 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे 
७. ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. वैभव बगडे, चेंबर क्र.८, दुसरा माळा, केरळ रेसिडींसी, जन्म भुमी 
मार्ग, मुंबई-००१. 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


